समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत योजनेकरिता 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७४६) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७५५) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २१ जून, २०२३ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 

2) शालेय शिक्षण विभागाची नस्ती क्र.समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१(भाग-३)/एस-.डी-१ 
शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्राकान्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. केंद्र शासनाने या योजनेसाठी संदर्भाधीन 
दि.३०.०३.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये निधी वितरित केला आहे. केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत अनुसूचित 
जाती उप योनरजेंतर्गत या योजनेची शालेय शिक्षण विभागाकडून अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या या 
योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकासाठी केंद्र हिस्सा रु.८९०१.४५ लाख व त्यासमरुप व अवितरीत राज्य हिस्सा 
रु.८७१२.९२३३३ लाख वितरीत करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये सादर करण्यात 
आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

केंद्र पुरस्कृत शाळेय पोषण आहार या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात मागणी क्र.एन-३, २२०२, समग्र शिक्षा अभियान योजनेंतर्गत या योजनेसाठी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनसुसरुन केंद्र व राज्य हिस्सा यासाठी पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
क्र योजनेचे नांव व लेखाशिर्ष सन २०२३-२४ या शासन निर्णयान्वये 
मधील अर्थसंकल्पीय वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
किं समग्र शिक्षा अभियान (oa हिस्सा ६०%) २२६९२.२१ ८९०१.४५ 
(२२०२आय७४६) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
2 । समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) १६६९८.७५ €1992.82333 
(२२०२आय७५५) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
एकुण ३९३९०.९६ १७६२३.३७३३३ 


ण उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.१७६२३.३७३३३ लाख (अक्षरी रुपये एकशे इयाहत्तर कोटी तेवीस लाख सदतीस 
हजार तीनशे तेहेतीस फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प (विघयो) 


तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित 
प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व शालेय शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

4. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५६०/२०२३/ 
व्यय-१४, दि.०२.०६.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२२१४५३३५८६२२ असा आहे. सदर आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
PRASHANT 
PUNDLIK WAGH ® 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


न्न 


प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण विभाग (एस.डी.-१, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


av AD 


mm SC 


S oC 
ee :- <८> >> 


(2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


